मागणी क्र.व्ही-३ (कार्यक्रमांर्गत) 
प्रधान लेखाशिर्ष “४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च” 
सन २०१८-१९ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.१०/१९/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख:१२ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन निर्णय:- 

सहकार, पणन J Tara विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक मागणी क्र.व्ही-३ (कार्यक्रमांर्गत) 
“४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च” या प्रधान लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ मधील कार्यक्रमांतर्गत 
तरतूदींमधून पुनर्विनियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 

विदर्भातील संजीवनी कृषि प्रक्रिया या संस्थेस भाग भांडवली अंशदान अदा करण्यासाठी,सन २०१८-१९ 
अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च” (कार्यक्रमांर्गत) मधील कृषि संस्करण संस्थेला 
(राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ) भाग भांडवली अंशदान (४४२५ ०२९४) -३२ अंशदाने मधील एकूण 
रु.११५.०० लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी पंधरा लाख फक्त ) एवढी बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार तसेच “४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च”(कार्यक्रमांर्गत) अंतर्गत सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र -२ मध्ये दर्शविल्यानुसार-कृषि प्रकिया संस्थांना भाग भांडवली अंशदान (कोल्हे समिती) राज्य 
योजना (४४२५ ०७५९)-३२ SATA या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र३५४/१४३१ दि.३१.१.२०१८ च्या संदर्भात 
दि.०५.०२.२०१९ अन्वये व वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.११२/२०१९/व्यय-२ दि.६.२.२०१९ च्या संदर्भात दि. 
०७.०२.२०१९ अन्वये व मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२१२११३३३०२२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Si Bab. dh. 


Seema Baban =< aie 


talCode=400032, st=Mahi hi 
2.5.4.20=6d09269f267e078edac2ae3cclb 


fc4eca4bca6ff5fcd46acba37328f1545% 
Jadhav ecb 


bi dh; 
Date: 2019.02.12 11:37:30 +05'30' 


(सी.ब.जाधव) 
सहपत्र-वरीलप्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत-माहितीस्तव अग्रेषित- 
१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन मुंबई-३२, 


२. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन मुंबई-३२, 
३. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.१०/१९/१७स 


४. संचालक,पणन संचालनालय, पुणे, 

५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता/-१, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-२ ,नागपुर 

७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

८. निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई 

९. उप सचिव (श्री.वळवी/१स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१०. कार्यासन अधिकारी (१स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय,मुं.३२. 
११. वित्त विभाग(व्यय २/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई ३२ 

१२. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१/१४११/१४१६), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. कार्यासन अधिकारी (१६स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग,मुंबई ३२. 

१४. निवडनस्ती का.क्र. (१७स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-१ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनवि-२०१९/प्र.क्र.१०/१९/१७स/दि.९२.०२.२०१९ 
मागणी क्रमांक व्ही-३ प्रधान लेखाशिष : ४ ४२५- सहकारावरील भांडवली Ga, पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०१७-१८ (वजा)(-) विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत योजना (राज्य योजना) 
(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव सन २०१७-१८ चे पुनविनियोजनाची | पुनविनियोजना 
अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा रक्‍कम नंतरची होणारी रक्‍कम 


कृषि संस्करण संस्थेला (राष्ट्रीय |४४२५- सहकारावरील भांडवली खर्च , सदर योजनेअंतर्गत विदर्भासाठी प्रस्ताव प्राप्त नसल्याने 
सहकार विकास महामंडळ) भाग |१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, संभाव्य बचत. 


भांडवली अशंदान (००)(०२) कृषि संस्करण संस्थेला (राष्ट्रीय सहकार विकास 
महामंडळ) भाग भांडबली अशंदान 
(४४२५ ०२९४) -३२अंशदाने 


लागा: तत कयाय सयाला क राय यी 


विवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनवि-२०१९/प्र.क्र.१०/१९/१७स/दि.९२.०२.२०१९ 
मागणी क्रमांक व्ही-३,प्रधान लेखाशिर्ष: ४ ४ २५-सहकारावरील भांडवली खर्च,पुनविनियोजन प्रस्ताव सन २०१७-१८(अधिक)(--) विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत योजना (राज्य याजना) 


(रु.लाखात) 
सन २०१७-१८ चे पुनर्विनियोजनाची 


भांडवली अशंदान १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, प्रस्ताबांसाठी एकूण रु.२५०.०० लाख इतको 


(कोल्हे समिती) राज्य योजना (०२)(०८) कृषि प्रक्रिया संस्थांना भाग भांडवली अशंदान आवश्यकता आहे, त्याकरिता रु.११५.०० लाख 
(कोल्हे समिती) राज्य योजना > आवश्यक तरतूद. 
(४४२५ ०७५९) -३२अंशदाने 


Page 1 C:\Users\makarand.savant\Desktop\Yatfa feratotet 2018-19\All Reappro 2018-19 StatementOO 


